जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील 
बांधकामे/ विकास योजना यांच्याशी संबंधित 
प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा/ 
कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात वाढ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : झेडपीए-२०१६/प्र.क्र .५६/वित्त-९ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई ४००००१ 
तारीख : ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


१) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.५६/ 
वित्त-९, दि.०७ ऑक्टोबर, २०१७ 

२) ग्रामविकास विभाग, झासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९, 
दि.०१ मार्च, २०१८ 

३) ग्रामविकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९, 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए- २०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०१७ 


अन्वये जिल्हा परिषदांमधील बांधकामे व विकास योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी 


देण्याबाबत जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. दि.०७ 


ऑक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयातीळ भाग-५ मध्ये बांधकामे/विकास योजनांच्या निविदा किंवा 


कंत्राट स्विकारण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सद्य:स्थितीत सदर शासन निर्णयातील 


भाग-१ मध्ये शासन शुध्दीपत्रक दि.०६ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने दि.०७ 


ऑक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयातील भाग-५ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः झेडपीए-२० १६/प्र.क्र .५६/वित्त-९ 


शासन निर्णय दि. ०७ ऑक्टोबर, २०१७ मधील भाग-१ मध्ये दि.०६ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन 


शुध्दीपत्रकान्वये HSU सुधारणांच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय दि. ०७ ऑक्टोबर, २०१७ तील 


भाग-५ मधीळ बांधकामे व विकास योजनांपैकी विकास योजनांच्या संदर्भात कोणताही बदळ न करता 


केवळ बांधकामांबाबत निविदा किंवा कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात शासन निर्णयातील भाग-५ 


मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए- २०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०१७ मधील 


भाग-५ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ मधील नियम-४ खालील 
परिशिष्ट-दोन मधील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींच्या शक्तींची प्रक्रांती 
(Devolution of Powers) 


अ.क्र ८ स्वरूप | अधिकार प्रदान करण्यात | अंदाजित अनावर्ती खर्च(रुपयात) 
आलेले प्राधिकारी / 
प्राधिकरण (Authority) 
न्यूनतम । अधिकतममर्यादा 
मर्यादा 
| १_| २ ३ pk षु 
भाग-५ । विकास योजनांच्या जिल्हा परिषद 
(ओ निविदा १.उप अभियंता po १,००,००० * पर्यंत 
किंवा कंत्राट २.कार्यकारी अभियंता/ १,००,००१ १०,००,००० *पर्यंत 
स्विकारण्याचा खातेप्रमुख 
अधिकार ३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी / | १०,००,००१ । 24,00,000 * 
अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
४.अध्यक्ष, स्थायी समिती २५,००,००१ ।३०,००,००० * 
५.सभापती, विषय समिती २५,००,००१ | 2¢,00,000 * 
६.विषय समिती २८,००,००१ | 30,00,000 
७.स्थायी समिती ३०,००,००१ | 40,00,000 
८.जिल्हा परिषद ५०,००,००१ | संपूर्ण अधिकार 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः झेडपीए-२० १६/प्र.क्र .५६/वित्त-९ 


अ.क्र अधिकाराचे स्वरूप अधिकार प्रदान करण्यात | अंदाजित अनावर्ती खर्च(रुपयात) 
आलेले प्राधिकारी / 
प्राधिकरण (Authority) 
न्यूनतम । अधिकतममर्यादा 
मर्यादा 
पंचायत समिती 
१.गट विकास अधिकारी po ५, 00, 000* 
२.सभापती,पंचायत समिती ।५, 00, 009 |।१०,००,०००* 
३.पंचायत समिती १०,००,००१ संपूर्ण अधिकार 
अ.क्र | अधिकाराचे अधिकार प्रदान करण्यात अंदाजित अनावर्ती खर्च(रुपयात) 
स्वरूप आलेले प्राधिकारी / 
प्राधिकरण (Authority) 
न्यूनतम मर्यादा | अधिकतममर्यादा 
बै. २ ३ Fk षु 
भाग-५ | मूळ बांधकामे व जिल्हा परिषद 
(ब) दुरुस्ती-निविदा | १.उप अभियंता 10 ______|३५,००,०००* पर्यंत 
किंवा कंत्राट २.कार्यकारी अभियंता/ ३,००,००१ १५,००,००० * पर्यंत 
स्विकारण्याचा | खातेप्रमुख 
अधिकार ३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी / | १५,००,००१ ५०,००,००० * पर्यंत 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
४.अध्यक्ष, स्थायी समिती ५०,००,००१ ६०,००,००० * 
५.सभापती, विषय समिती ५०,००,००१ ५५,००,००० * 
६.विषय समिती ५५,००,००१ ६०,००,००० * 
७.स्थायी समिती ६०,००,००१ ७५,००,००० 
८.जिल्हा परिषद ७५,००,००१  । संपूर्ण अधिकार 
पंचायत समिती 
१.गट विकास अधिकारी Fo १०, 00, 000* 
२.सभापती,पंचायत समिती १०, ००, ००१ | १५,००,०००* 
३.पंचायत समिती १५,००,००१ संपूर्ण अधिकार 


टिप:- १ (९) सदर शुध्दीपत्रकान्वये वित्तीय अधिकाराबाबत करण्याबात आलेल्या सुधारणांची माहिती 
विषय समितीस/स्थायी समितीस/ पंचायत समितीच्या पुढील बैठकीत अवलोकनार्थ सादर करण्यात 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः झेडपीए-२० १६/प्र.क्र .५६/वित्त-९ 


यावी. तसेच जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक विभागांनी यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा 
परिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात यावा. 


उपरोक्त प्रमाणे भाग-५(ब) येथील वित्तीय मर्यादेमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा या 
संदर्भ क्र.३ येथील शासन शुध्दीपत्रकाच्या दिनांकापासून लागू होतील. 


या अनुषंगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा सहिता, १९६८ मधील नियम ४ 
खालील परिशिष्ट दोन मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्यात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२८१३४७१६२४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Narayan Kisan 


Kudal 
N a fa Ya Nn gen eee Kisan Kudal, 


o=Rural Development 
K | S ad Nn K U d a | ee eden c=IN 
Date: 2021.10.08 12:21:02 +05'30' 
(ना.कि.कुदळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.अप्पर मुख्य सचिव (ग्रा.वि) यांचे स्वीय सहाय्यक 

६. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

८. मा.विधान सभा / विधान परिषद सदस्य 

९. महालेखाकार (स्थानिक संस्था ) महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखाकार ( स्थानिक संस्था ) महाराष्ट्र-२, नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल ) 

१२. संचालक तथा मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, म.रा. कोकण भवन, नवी मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः झेडपीए-२० १६/प्र.क्र .५६/वित्त-९ 


१३. सर्व सहसचिव /उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. सर्व सह मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (कोकण/नाशिक/पुणे/ नागपूर/ 
औरंगाबाद/अमरावती) 

१५. सर्व जिल्हा परिषदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१६. सर्व जिल्हा परिषदाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा परिषदाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९. वित्त विभाग ( व्यय-१५/अर्थ-१७/वित्त आयोग कक्ष) 

२०. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 

२१. निवड नस्ती (वित्त-९) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


